सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . ५२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर | जानेवारी २६-१ , २०१९ : पौष ५-११ , शके 


१ ९ ४१ 


[ पृष्ठे - ७७ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व १०८३ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित १०८३ 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


१०८४ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


११०० 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


अवर सचिव यांजकडून 
विधी व न्याय विभाग 

आदेश 
क्र.डीजीपी-२५१५/ प्र.क्र .२६३/ का .१४ : दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ०८ 
च्या आर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार लातूर जिल्हा व सत्र 


न्यायालयाकरीता खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त 
शासकीय अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दि . १५ 
डिसेंबर , २०१६ अन्वये पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात 
आली होती. सदर नियुक्तीस देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी 
दि . १४-१२-२०१९ रोजी समाप्त होत आहे . 

सदर नियुक्तीस दिनांक १५.१२.२०१९ पासून पुढील आदेशापर्यंत अथवा 
त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी 
जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र . 


नांव 


पदनाम 


१ 


अॅड . सय्यद गौसपाशा चाँदपाशा 
अॅड . चव्हाण रमाकांत पुंडलिकराव 


सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 


२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


२ . सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व 
मानधन नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा / त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


डॉ . प्रज्ञा कासार , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औ . भाग १-५२ 


१०८३ 


२ 


१०८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २६-१ , २०१९ : पौष ५-११ , शके १९ ४१ , भाग १ - पुरवणी 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी रोजीच्या दैनिक लोकपत्र मध्ये प्रसिध्द झालेली आहे. आणि सदर अधिसुचनेत 

नमूद केल्याप्रमाणे विहीत मुदतीत या बाबत मागविलेल्या हरकती अगर 

सूचना या कार्यालयाकडे प्राप्त झालेल्या नाहीत . 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
आदेश 

त्या अर्थी, महाराष्ट शासन अधिसूचना No.APM2081/36340-440 

11-C, दि . ०५/ ०९ / १९८१ अन्वये महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास 
जा.क्र .४८४५ जिउनि / पणन/कक्ष-२ /कृउबास आबा/ गुबानि /१ ९.- ज्या 

व विनियमन ) अधिनियम १९ ६३ चे कलम ३ व ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
अर्थी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 

आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
१९ ६३ चे कलम ३ व कलम ४ अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 

हिंगोली , कृषी उत्पन्न बाजार समिती , आखाडाबाळापूरचे कार्यक्षेत्रात पुर्वीचे 
आखाडाबाळापूर येथे गुरांचे बाजारांचेविनियमन करण्याचे या कार्यालयाचे 

नियमन करण्यात आलेल्या कृषी उत्पन्न मालाशिवाय गुरांच्या खरेदी विक्रीचे 
अधिसूचना जा . क्र . जिउनि / पणन/ कक्ष-२ / कृउबासआबा/ गुबानि / १ ९ 

नियमन ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचे 
दि . ०५.० ९ .२०१९ अन्वये प्रस्तावित केले होते . 

तारखेपासून लागू करण्यात येत असल्याचे जाहिर करीत आहे. 
आणि ज्या अर्थी या कार्यालयाचे अधिसूचना जा . क्र . जिउनि/ पणन / 

जिल्हा उपनिबंधक , 
कक्ष-२/ कृउबासआबा/ गुबानि/१ ९ दि . ०५.०९ .२०१९ अन्वये दि . ०९.०९ .२०१ ९ 

सहकारी संस्था , 

हिंगोली . 


३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्र . २०१ ९/जिपपस / कावि/ ५२७.- ज्याअर्थी महाराष्ट्र पंचायत समित्या 
(निर्वाचक गण व निवडणुक घेणे ) नियम १९ ६२ मधील नियम ५९ अन्वये 
खालील परिशिष्टात नमुद केलल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा पंचायत 
समितीच्या १ निर्वाचक गणांकरिता घेतलेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये निवडुन 
आलेल्या उमदेवारांचा निकाल संबंधित निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी 
नमुना ११ मध्ये जाहिर केला आहे . 


त्याअर्थी मी दिपा मुधोळ - मुंडे, जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद मला प्राप्त 
झालेल्या महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण व निवडणुक घेणे ) 
नियम १ ९ ६२ मधील नियम ६० व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम १ ९ ६१ मधील कलम ५७ (३ ) ( १) नुसार व पंचायत 
समित्यांकरिता निवडुन आलेल्या उमदेवाराची नावे प्रसिध्द करण्या संबंधीचे 
मा . राज्य निवडणुक आयुक्तांचे अधिकार राज्य निवडणुक आयोगाचे क्रमांक 
एसईसी-१० ९ ६/सीआर -३४/९ ६ पीआर दिनांक १९ .११.१९९ ६ अन्वये 
जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केल्याने खालील परिशिष्टात नमुद केले प्रमाणे 
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा पंचायत समितीच्या ९ ६ माडज या निर्वाचक 
गणाच्या पोटनिवडणुकीमध्ये निवडुन आलेल्या उमेदवाराचे नाव त्यांचे कायम 
वास्तव्याचे पत्त्यासह राजपत्रात प्रसिध्द करीत आहे . 


ज्याअर्थी संबंधित निवणुक निर्णय अधिकारी यांचेकडून निवडून आलेल्या 
उमेदवारांची यादी त्यांचे कायम वास्तव्याचे पत्त्त्यासह प्राप्त झाले आहे . 


परिशिष्ट 


जिल्हा उस्मानाबाद 


उमरगा पंचायत समिती ,निर्वाचक गण 


आरक्षण 


निवडुन आलेल्या उमेदवाराचे 


अ.क्र 


पंचायत निर्वाचक निर्वाचक 
समितीचे नाव | गणांचा क्रमांक गणाचे नाव 


नाव 


स्त्री / पुरूष 


पक्ष 


पत्ता 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


७ 


८ 


६ 
मारेकर 


स्त्री 


इंडियन 
नॅशनल 


९ 
मु.पो. माडज , 

ता . उमरगा , 
जि . उस्मानाबाद 


सर्वसाधारण संगिता 


उमरगा 


९ ६ 


माडज 


१ 


कमलाकर 


काँग्रस 


उस्मानाबाद 
दिनांक : १७ डिसेंबर २०१९ 


दिपा मुधोळ - मुंडे, 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २६-१ , २०१ ९ : पौष ५-११ , शके १९ ४१ , 


१०८५ 


४ 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 


पहा : 


०२ 


( १ ) श्री.र.आ. नागरगोजे, शासनाचे उपसचिव , ग्राम विकास 
विभाग महाराष्ट्र शासन यांची अधिसुचना असाधारण क्रमांक ४१६ , ४१७ 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ . 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) 
आणि पंचायत समिती ( सभापती व उपसभापती) ( पदाचे आरक्षण व निवडणूक ) 
१ ९ ६२ चे २ ( फ ) व २ ते ५ आणि ६ 
आदेश : 

क्र . २०१९ / जीबी / डेस्क -२/ पं.स./ सभापती - उपसभापती / कावी - ८८१. 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे अधिसुचना, 
असाधारण क्रमांक ४१६, ४१७ दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद ( अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत 
समित्या ( सभापती/ उपसभापती) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम १९ ६२ , 
नियम २ ( फ) २ ते ५ व ६ यामधील तरतुदीनुसार राज्यातील सर्वजिल्ह्यांसाठी 
पंचायत समितीच्या सभापदीचे पदे अनूसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , 
नागरीकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह ) शासनाचे 
अधिसुचना असाधारण क्र . ४१६ व ४१७ राजपत्र दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ 
च्या पान क्र . १ ते ९ वर प्रसिध्दी केली असुन ती सोबतच्या अनुसूची प्रमाणे 
दर्शविल्यानुसार आरक्षित केली आहेत वरील अधिसुचनेमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे 
बीड जिल्ह्यातील एकूण ११ पंचायत समिती सभापती पदाचे आरक्षण 
खालील तपशिलाप्रमाणे निश्चित केले आहे . 


अनुसूचित जातीसाठी राखून ठेवावयाची पदे ही एकूण लोकसंख्येची टक्केवारी 
सर्वाधिक असेल अशा पंचायत समिती पासुन सुरुवात करुन ती उतरत्या 
क्रमाने सभापती आरक्षण चक्रानुक्रमे वितरीत व अधिसुचीत करावयाचे 
असल्यामुळेशिरुर कासार पंचायत समितीची अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 
सर्वाधीक असल्यामुळेशिरुर का पंचायत समितीचे सभापती पद अनूसूचित 
जाती महिलेसाठी राखीव ठेवण्यात आले . 

बीड जिल्ह्यातील एकूण पंचायत समिती सभापती पद नागरीकांचा 
मागासवर्गाच्या प्रवर्गासाठी ०३ पदे आरक्षित असुन त्यापैकी सभापती पदे 
नागरीकाचा मागासवर्गाच्या प्रवर्ग महिलेसाठी आरक्षित आहे. प्रचलित नियमाच्या 
अनुषंगाने उपस्थिता समक्ष थेट पध्दतीने सभापती पद नागरीकांच्या 
मागासवर्गाच्या प्रवर्ग महिलासाठी पंचायत समिती माजलगांव हि आरक्षित 
झाली. पंचायत समिती आष्टी व परळी वै. या पंचायत समितीच्या चिठ्या 
टाकुन सभापती पद नागरीकाच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्ग महिलासाठी आष्टी 
हि पंचायत समिती चिट्ठी काढून आरक्षित झाली व उर्वरित परळी वै. हि 
पंचायत समिती नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाली . 

त्याअर्थी, वरील सुचनेप्रमाणे बीड जिल्ह्यातील एकुण पंचायत समित्यांपैकी 
०४ सभापती पदे सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित आहेत प्रचलित नियमांचे 
पालन करुन उपस्थितांसमोर लगतच्या सर्व प्रवर्गातील महिला आरक्षण 
वगळून तसेच अनुसूचित जाती नागरीकाच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गाचे सभापती 
आरक्षण वगळून थेट पध्दतीने पंचायत समिती केज , अंबाजोगाई, पाटोदा 
हि पदे सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आल्या व 
धारुर , गेवराई , बीड वडवणी यामधुन चिठ्ठी पध्दतीने वडवणी येथील 
सभापती पद सर्वसाधारण महिलासाठी आरक्षित झाले उर्वरित धारुर , 
गेवराई , बीड या पंचायत समितीचे सभापती पद हे सर्वसाधारण म्हणून 
आरक्षित राहिले . 


अ.क्र . 


आरक्षणाचा तपशिल 


आरक्षण पद संख्या 


१ 


२ 


३ 


१ 


०१ 


२ 


०१ 


अ.क्र . 


आरक्षणाचा तपशिल 


आरक्षण पद संख्या 


अनुसूचित जाती महिला 
| नागरिकाचा मागासवर्गाचा प्रवर्ग 
( विमुक्त जाती व भटक्या 
जमातीसह ) 
| नागरिकाचा मागासवर्गाचा प्रवर्ग 
( महिला ) ( विमुक्त जाती व 
भटक्या जमातीसह ) 
सर्वसाधारण 


१ 


२ 


३ 


३ 


१ 


शिरुर का . 


०२ 


अनुसूचित जाती महिला 
नागरिकाचा मागासवर्गाचा प्रवर्ग 


२ 


परळी वै. 


४ 


०३ 


५ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


०४ 


( विमुक्त जाती व भटक्या 
जमातीसह ) 
नागरिकाचा मागासवर्गाचा प्रवर्ग 
( महिला ) (विमुक्त जाती व 
भटक्या जमातीसह ) 


माजलगांव , आष्टी 


एकूण : 


११ 


४ 


सर्वसाधारण 


धारुर , गेवराई ,बीड 


५ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे अधिसुचना , 
असाधारण क्रमांक ४१६, ४१७ दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१ ९ महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद ( अध्यक्ष / उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत 
समित्या ( सभापती/ उपसभापती) (पदांचे आरक्षण व निवडणुक) नियम १ ९ ६२ , 
नियम २ ( फ ) २ ते ५ व ६ यामधील तरतुदीनुसार आणि महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचे पत्र क्रपसिनि 
२०१३/ प्रक्र .१३७/पंरा/-२ दिनांक १६/०१/२०१४ मधील सुचनेनुसार बीड 
जिल्ह्यातील ११ पंचायत समिती क्षेत्रातील सन २०११ च्या जनगणनेनुसार 


केज, अंबाजोगाई , 
पाटोदा, वडवणी 


ठिकाण : - बीड 
दिनांक : - १६ / १२/ २०१९ 


अजित कुंभार , 


जिल्हाधिकारी बीड . 


१०८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २६-१ , २०१९ : पौष ५-११ , 


शके १ ९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


५ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा :- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५/ खर्च/ 
वसूली आदेश/ २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 

२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ-५/ वसूली अधिकारी 
नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दि . ३१/१०/२०१८ . 


. 


आदेश 
क्रमांक ना .बँका/१-सआ/दि लातूर अर्बन बँक / का.क .१५६/२९९२/ २०१९ : 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . किशोर तोष्णीवाल , 
अपर निबंधक ( प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये 
दि 

लातूर अर्बन को - ऑप बँक लि . लातूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम 
९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दि . ३१/०३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी दि लातूर अर्बन को- ऑप बँक लि . लातूर 
यांचेदिनांक १४/ ११/ २०१ ९ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हूद्दा 


१ 


श्री . सचिन नारायणदास सोनी 


एस . बी . ओ . 


लातूर जिल्हा 


२ 


श्री . नारायण श्रीमंत काकडे 


शाखा अधिकारी 


वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


नांदेड जिल्हा 
औरंगाबाद जिल्हा 


३ 


श्री .विनोद प्रकाशराव संत 
श्री . योगेश विजयकुमार जगताप 


जे . बी . ओ . 
जे . बी . ओ . 


सोलापूर जिल्हा 


अटी : 


१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १ ९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ स दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक 
दि . ६ /६ / २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या माहोरेचा वापर 


करण्यात यावा . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


७. वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन , 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिंबधक, सहकारी संस्था , जि . लातूर यांना सादर 
करावी . 


८. वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
" वसूली अधिकारी, दि लातूर अर्बन को - ऑप बँक लि . लातूर 
फलक लावता येईल 


असा 


४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


९ . वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या 
| जमिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबधित कर्जदार / जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 

वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


१०. वसूली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २६-१ , २०१ ९ : पौष ५-११ , शके १९ ४१ , 


१०८७ 


अथवा त्यांचा जवळपास कोणतीही व्यक्ती, 


अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका, रिव्हाल्वर , सुरे , काट्या किंवा लाठ्या किंवा 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचेमुख्य 

कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक 
उपकरणे किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळाकरुन ठेवणार नाहीत किंवा 
जवळ बाळगणार नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे 
सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही 
किंवा तयार करणार नाही . 


करावा . 


दिनांक- १९ सप्टेंबर , २०१९ . 


डॉ . किशोर तोष्णीवाल 

अपर निबंधक (प्रशासन ) 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


४.कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजुन देखाव्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिपणे 
असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे 
प्रदर्शन करणार नाही . 


५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही,गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 


६ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे ३७ ( १) व ३७ ( ३ ) अन्वये खालील 


आदेश 


जा.क्र . २०१९/ गृहशाखा/ दंडवि/ कावी-६५०/ २०१९-:- ज्या अर्थी, माझ्या 
असे निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की सध्या सिटीझनशिप अमेंडमेंट 
बिलाचे कारणावरुन मुस्लीम समाजात असंतोषाचे वातावरण असुन 
जमीयन उलेमा हिंद या संघटनेचा सदर बिलास प्रखर विरोध लक्षात घेता 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
दिनांक २५ / १२/ २०१ ९ रोजी खिश्चन बांधवांचा खिसमस हा सण साजरा 
होणार असुन यानिमित्त औरंगाबाद ग्रामीण हद्दीत असलेल्या चर्चमध्ये 
खिश्चन समाजबांधव मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊन प्रार्थना करतात . 


६. अशा प्राधिका- यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता 
यास धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षीतता धोक्यात 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची वृत्ती दिसून येत असेल 
अशी आवेशपुर्ण भाषणे करु नये.सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी 
चित्रे, चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु 
नये. त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये . तसेच 
आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण 
जिल्हा अंतर्गत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी 
एकत्र जमण्यास व निदर्शने , धरणे, मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई 
करण्याचा आदेश देत आहे. 

हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अत्यंयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही. 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी सभा , मिरवणूक , मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण) जिल्हा पोलीस 
अधिक्षक , आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 

हा आदेश औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्याच्या हद्दी पावेतो १२/ १२ / २०१९ चे 
००.०० वाजे पासून दि . २६/ १२/ २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजपर्यंत अंमलात 
राहतील . 


तरी शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकरीता अत्यंत बारकाईने लक्ष 
ठेवुन कोणताही अनुचित प्रकार घडु 

नये म्हणुन 

प्रतिबंधात्मक आदेश लागु 
असणे गरजेचे आहे . 


औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे. यासाठी पोलीस अधिक्षक , ग्रामीण यांनी 
पत्रान्वये जिल्हा अंतर्गत जमावबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस अधिनियम 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ ( ३) चे आदेश दिनांक १२/ १२/ २०१९ चे 
००.०० वाजे पासून दिनांक २६ /१२/ २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजे पावेतोचा 
बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 


हा आदेश दिनांक / १२/ २०१ ९ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे . 


औरंगाबाद, १२ डिसेंबर , २०१९ 


त्या अर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद (ग्रामीण) भागात सार्वजनिक 
शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ (३ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , उदय चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी 
औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद ग्रामीण भागात 
शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी 


उदय चौधरी 
जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद 


शके १ ९ ४१ , 


७ 


- 


१०८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २६-१ , २०१ ९ : पौष ५-११ , 

भाग १ - पुरवणी 
८ ) जानाई गृहलक्ष्मी महिला सहकारी पतसंस्था मर्या.लातूर यांचे पत्र 

दिनांक १८ / ११/ २०१९ . 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम 
१ ) महाराष्ट्र शासन वटहुकूम नं १४ दि . १३/ १० / १९ ८१. 

१०७ अन्वये आदेश 
२) महाराष्ट्र शासन कृषी सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई अधिसुचना 

जा.क्र.वि-३०२३ / कलम१५६/ जनाईगृहलक्ष्मी/पतसंस्था / सन १९- महाराष्ट्र 
क्र सहिससी/ १०८१/ ३३३२/ २२० / ५१ सी दि .२० / १० / १ ९ ८१. 

सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , समृत जाधव, जिल्हा उपनिबंधक 
पुणे यांचे परिपत्रक क्र एडीएम / १८४ /१५६( २) दिनांक १९/ ०३ /१ ९ ६८ . सहकारी संस्था , लातूर या अधिसूचनेद्वारे जानाई गृहलक्ष्मी महिला सहकारी 

पतसंस्था , मर्या.लातूर यांचे पत्र या पतसंस्थेच्या खालीलप्रमाणे नमुद 
४ ) मा सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 

अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
पुणे यांचे कार्यालयाकडील पत्र दिनांक २४/०६/२०१६ 

( १) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६१ चे २ ( एच ) व 
५ ) मा सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे 

( जे ) तसेच नियम १०७ खलील पोटनियम ३,५,६,७,९, १०,११ ( अपसेट 
यांचे परिपत्रक दिनांक ०१/०१/२०१७ . 

प्राईस कायम करण्याची तरतुद वगळून ) १२,१३,१५,१५,१६,१७,१८ व २० 

( अ) नुसार वरील कायद्याचे कलम १०१ अ नुसार दिलेल्या वसूली दाखल्याची 
६ ) मा सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे अंमलबजावणी करण्यासाठी या आदेशाचेदिनांकापासून ते दि . ३१ मार्च 
यांचे आदेश दिनांक ०६/०४/२०१८ . 

२०२० या कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे . 


. 


७) मा सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे 
यांचे आदेश दिनांक ०६/०६/ २०१९ 


सदरचे अधिकार खालील अटीस अधिनराहून प्रदान करण्यात येत 
आहेत . 


अ.क्र 


वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा. 


१ 


संजय किसनराव कुलकर्णी 


वसुली अधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


पतसंस्थेच्या 
कार्यक्षेत्रापुरते 


१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ चे नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. 


२ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
कर्ज वसूलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणी 
करीता असतील . 


६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ दि . 
बेसिन कॅथॉलीक को ऑपरेटीव्ह बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 


३ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, सेवा निवृत्ती, मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त आणि सिव्हील कोर्ट किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


४) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 


५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 


केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार 


८ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसुल करून संस्था स्तरावर 
त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवुन जमा झालेल्या सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 
कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या 


काढुन घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येतील . 


कार्यालयास सादर करावा . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २६-१ , २०१९ : पौष ५-११ , शके १ ९ ४१ , १०८ ९ 


१२) जप्त केलेला मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरचलिलाव 


९ ) शासन निर्णय क्र संकीर्ण -१५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स दिनांक २३/ ११ / 
२००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस 
मनाई आहे . 


खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल 


व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व 


त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस 


अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


१० ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण 
याबाबी लक्षात घेवून थकबाकी वसुली होण्याच्या दृष्टीकोनातुन संस्थेने 
प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत 
येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचेमुख्यालय ज्या ठिकाणी 
असेल तेथील संबंधीत निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय 


कोषागारात जमा करण्यात यावा . 


तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे आदेश दिनांक ०६/०४/२०१८ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील लियम १०७ अन्वये वसुली 
अधिकाऱ्यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशीकेचा 
खर्च( cost of process ) खालील प्रमाणे निश्चीत केलेला आहे . 


११) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडुन प्रमाणत्रानुसार 
होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसुल करण्यात 
येवू नये . 


अ.क्र . 


वसूलीचे टप्पे 


आदेशीकेचा खर्च 


१ 


एकूण वसुलपात्र रकमेचा ०.५० % 


वसूलीचा दाखला / हुकूमनामा प्राप्त झल्यानंतर आणि मागणी 
नोटीस दिल्यानंतर आणि मागणी नोटीस दिल्यानंतर जप्ती नोटीस देण्यापूर्वी 


२ . 


जप्ती नोटीस दिल्यानंतर व जप्ती केल्यानंतर 


एकूण वसुलपात्र रकमेचा ०.७५ % 


३ . 


लिलाव जाहीर करून जंगम/स्थावर मालमत्तेच्या लीलावास मान्यता मिळाल्यानंतर 


एकूण वसुलपात्र रकमेचा १.५० % 


अटी व शर्ती 


१.) वसूली अधिकारी यांना हुकूमनामा/ वसुली दाखला यामधील वसुलपात्र 
रक्कम व उपरोक्त नमुद हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशीकेचा 
( cost of process) खर्च या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसूली 
खर्चम्हणून थकबाकीदाराकडून वसुल करता येणार नाही. 


५) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी/ संस्था यांनी वसुली दाखवल्याची 
अंमलबजावणी करतांला नोटीस फी , पोस्टेज , स्टेशनरी जाहीरात खर्च व 
प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही 
कारणसाठी खर्च करता येणार नाही. 


२) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर कमाल १.५० दरानेच आदेशीकेचा 
खर्च वसुल करता येईल . अन्यथा उपरोक्त नमुद ज्या टप्यावर थकबाकी 
रक्कम पुर्ण वसुल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्चवसूल करावा . 


६ ) संस्थेने याप्रमाणे 

वसुल 

केलेल्या खर्चाबाबत व त्यांच्या विनियोगाबाबत 
प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील . संस्थेच्या वैधानिक 
लेखापरिक्षकांने लेखापरिक्षण करतांना खर्चाची आकारणी व त्याचा विनियोग 


३) उपरोक्त नमुद आदेशप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली 
संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रू १.५० लाख मर्यादेतच 
आदेशीकेचा खर्चम्हणून रक्कम वसूल करता येईल . 


योग्य पध्दतीने केला आहे किंवा नाही याबाबत तपासणीकरून त्याबाबतचे 
निष्कर्ष लेखापरिक्षण अहवालामध्ये करणे बंधनकारक राहील . लेखापरिक्षण 
अहवालामध्ये याबाबत गंभीर दोष निदर्शनास आल्यास संबंधीत संस्थेच्या 
निबंधकाने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करावयाची आहे . 


लातूर , ०६ डिसेंबर , २०१ ९ . 


समृत जाधव, 


४ ) उपरोक्त अट क्र १ व ३ मध्ये नमुद केलेल्या रकमे व्यतिरिक्त वसूली 
अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्यास ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र 
राहतील . 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था लातूर , 


१०९ ० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २६-१ , २०१९ : पौष ५-११ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


C 


sanctioned ; (hereinafter referred to as the said growth 
centre & Peripherial plan ); 


NOTIFICATION 


Government ofMaharashtra 
Director of Town Planning, 
Maharashtra State Pune 

Dated : 13/12/2019 


Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 


And whereas, the Regional Planning Board for the 
Hingoli Region after carrying out the necessary 
surveys and preparing the existing - land -use Map of 
the said Growth Centres and Peripherial Area , 
published a Draft Plan of the said Growth Centres 
and Peripherial Area in accordance with provisions 
of sub -section ( 1) of section 16 of the said Act, and a 
notice to that effectwas published in the Maharashtra 
Government Gazette Aurangabad Division Supplement 
dated 05.04.2018 for inviting objections and 
suggestions from the generalpublic. 


No.DTP /RPHingoli /Hingoli Zone Plan / TPV -5 / 
6139.- Whereas , in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1 ) of section 15 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as " the said Act” ) and rule 7 of the 
Maharashtra Regional Planning Board Rules , 1967 
( hereinafter referred to as " the said Rule" ) and all 
other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra has sanctioned final 
Regional Plan of Hingoli Region vide Notification 
No. TPS - 1816 / 994 /CR - 516 / 16 /UD - 13 , dated 
01.01.2018 (hereinafter referred to as " the said 
Notification ” ); 


And whereas, the Regional Planning Board for the 
Hingoli Region after considering the report of the 
Regional Planning Committee appointed by it under 
sub - section (3 ) of section 10 of the said Act, for the 
purpose of hearing any suggestions and objections 
received in respect of the said Draft Growth Centres 
and Peripherial Area Plan , and submitted such Draft 
Plan together with the Report ofthe Regional Planning 
Committee and connected documents, Plans,Maps 
Charts and Report for approval to the Director of 
Town Planning, Maharashtra State, Pune under sub 
section ( 1 ) of section 15 and sub -section ( 4 ) of section 
16 of the said Act Region vide letter No. 462 Dated 
03.09.2018 . 


And whereas, as per modification No.M - 22 of the 
said Notification , (hereinafter referred to as the said 
Modification ” ) the Designated and Proposed Growth 
Centres and the Proposed Peripherial Areas mention 
in the respective Regional Plan report for which the 
detail planning proposals are to be prepared is 
sanctioned as submitted by the respective Regional 
Planning Board ; 


And whereas, the powers in respect of sanctions 
to the said Growth Centres and Peripherial Areas Plan 
under Section 15 ( 1 ) and 15 ( 2 ) of the said Act are 
delegated to Director of Town Planning, Maharashtra 
State , Pune videGovernment Notification No.TPS 
1816 /994 /CR -516 / 16 /Delegation of Powers/UD - 13 , 
dated 01.01.2018 . 


And whereas, as per the said modification of the 
said Notification , the detail planning proposals for 
the above proposed Growth Centres and Peripherial 
Areas are to be prepared , published and submitted 
to the Director of Town Planning,Maharashtra State , 
Pune by the respective Regional Planning Board 
under the provisions of the said Act for final sanction . 
And whereas, in the said sanctioned Hingoli Regional 
Plan 2 designated Growth Centres i.e. Akhada 
Balapur and Shewala , Jawala Bazar and Asola Terf 
Aundha and 01 designated Peripherial areas i.e. 
Hingoli Municipal Council Peripherial area is 


And whereas the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune considers it expedient to 
approve the said Draft Growth Centres and 
Peripherial Areas Plans as submitted by the Regional 
Planning Board for the said Region with certain 
Modifications, specified in Annexure - A appended 
hereto ; 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २६-१ , २०१ ९ : पौष ५-११ , शके १९ ४१ , १०९ १ 


Now , therefore , in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of section 15 of the said 
Act and the said Rule and all other powers enabling it 
in that behalf, the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune hereby ; 


(b ) Fixes the date after 60 days from the 
publication of this Notification in theMaharashtra 
Government Gazette to be the date on which the said 
Notification shall come into force . 


This Notification shall also be published on the 
website of Directorate of Town Planning, 
(www.dtp.maharashtra.gov.in ) 


( a ) Accord sanctions to the said Draft Growth 
Centres and Peripherial Areas Plans for the said 
Hingoli Region as submitted with certain 
Modifications as specified in Annexure - A appended 
hereto . This shall be a part of final Regional Plan of 
HingoliRegion . 


N.R. Shende, 
Director of Town Planning 
Maharashtra State , Pune . 


Schedule - A 


Regional Plan Hingoli 


Accompaniment to the Notification number DTP /RPHingoli/ 
Hingoli Zone Plan / TPV- 5 /6139 


Date 13/12/2019 . 


Hingoli Municipal Council Peripherial Area 


SM -01 


East -West 15mtr. Wide new road is proposed from Gat No 122 to Gat No. 117 connecting 
Washim to Hingoli Road as shown on plan . 


SM - 02 


North - South 15mtr. Wide new road is proposed from Gat No.1 11 to Gat No 99 as shown on plan . 


SM - 03 


North - South 15 mtr. wide new road is proposed from Gat No. 84 to Gat No. 100 as shown 
on plan . 


SM -04 


East-West 15 mtr . Wide new road is proposed from Gat No. 97 to Gat No.93 as shown on plan . 


SM - 05 


East -West 15 mtr . Wide new road is proposed from Gat No. 113 to Gat No.82 as shown on plan . 


SM -06 


East -West 15 mtr. Wide new road is proposed from Gat No. 100 to Gat No.62/63 as shown 
on plan . 


SM - 07 


60 mtr .wide By-pass road is reduced to 30 mtr. road withoutchanging the alignmentof road & 
area so released is included in adjoining zone as shown on plan . 


2. Akhada - Balapur And Shewala Growth Center 


SM -08 


East-West 24 mtr. wide new road is proposed from Gat No.28 /1 to Gat No.135 as shown on plan . 


SM -09 


North - South 18 mtr. wide new road is proposed from Gat No. 145 to GatNo.1 19 as shown 
on plan . 


SM - 10 


North - South 18 mtr .wide new road is proposed from Gat No.67 to Gat No.50 as shown on plan . 


SM - 11 


The Residential zone proposed in Gat No.39 pt, 40 , 41 pt, 42 pt of Shewala Village is deleted and 
land thereunder is included in Agricultural Zone as shown on plan . 


१०९ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २६-१ , २०१९ : पौष ५-११, शके १९ ४१ , 


भाग १ 


पुरवणी 


3. Jawala Bazar And Asola Terf Aundha Growth Centre 


SM - 12 


North -South 15 mtr. wide new road is proposed from Gat No.238 to Gat No.234 as shown 
on plan . 


SM - 13 


North - South 15 mtr. Wide new road is proposed from Gat No. 168 to Gat No. 185 as shown 
on plan . 


SM - 14 


East-West 15 mtr .Wide new road is proposed from GatNo.237 to Gat No.214 as shown on plan . 


SM - 15 


The Residential zone proposed in Gat No.201 to Gat No.213 of Village Jawala Bazar is deleted 
and land thereunder is included in Agricultural zone as shown on plan . 


SM - 16 


Other Modifications 


i) The schedule B of the Government Notification No. TPS - 1816 / 994 /CR -516 / 16 /UD - 13 , 
dated 01.01.2018 sanctioning the said final Regional Plan along with modification sanctioned 
thereafter will be applicable to the Growth Centre and Peripheral Plansmutatis -mutandis except 
Modification No. M7 ( d ) . 


ii ) Residential Zone is sanctioned as Residential Zone with payment of premium - The residential 
and other developmentas per sanctioned DCPR vide notification dated 21.11.2013 as amended 
from time to time for Residential zone shall be permissible in this zone . 


Development permission , in this zone shall be granted on paymentof premium of the 
total area of land under development permission . Such premium shall be calculated considering 
15 % rate of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year granting such 
development permission (without considering the guidelines therein ). Such premium shall be deposited 
in the concerned Authority /Branch Office ofthe Town Planning Department for crediting the same 
into theGovernment Treasury. Such premium charges shall be recovered at the time of tentative 
approval of the Development permission . However , such premium may be modified by Government 
or Director of Town Planning as and when required . 


Provided that while granting development permission , where more than 50 % of area of the 
Survey Number/Gat Number is covered within the proposed residential zone then the remaining 
whole of such Surveynumber /Gat number situated in Agricultural/N . D.Zone within one ownership 
shall be considered for developmenton payment of premium as above. 


Provided also that for the areas which are converted into Municipal Councils /Nagar Panchayats 
within the Regional Plan (under the provision of Maharashtra MunicipalCouncil, Nagar panchayat 
and Industrial Township Act, 1965), such premium shall be calculated considering 5 % rate of the 
said land as prescribed in the Annual Statementof Rates of the year while granting such residential 
development (without considering the guidelines therein ). Out of this premium , 50 % premium shall 
be deposited with the concerned Planning Authority and remaining 50 % shall be deposited in the 
local branch office of Town Planning . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २६-१ , २०१९ : पौष ५-११, शके १९ ४१ , १० ९ ३ 


ii ) The width of classified Road shall be considered while granting developmentpermission as 
mention in Modification No.M - 11 of Notification No. TPS - 1816 /994 / CR -516 / 16 /UD - 13 , dated 
01.01.2018 whether shown on said Growth centre and Peripheral Plans ornot. All the proposed 
width of roadsmentioned in Modification No. 11 shallbe earmarked on Growth centre and Peripheral 
Plans, if not already earmarked . 


iv ) All village / shiv roadswhether shown or not shown on the plan are widen to 15.00 mtr. 
equally on both sides from centre line of the existing road . 


v ) The proposed Regional Plan roadsand proposed roads in this plan shall be handed over free 
from all encumbrances to the satisfaction of Authority orCollector in lieu of FSI thereof, at the time 
of development permission / layout u /s 18 of MRTPAct, 1966. Such 100 % FSI on land so surrender 
to the Authority /Collectormay be utilised on remaining plot either on prorate basis on all plots or on 
certain plot on which landowner desires. 


vi) At the time of implementation if the alignment of classified road varies from the alignment 
shown on the Growth Centre and Peripheral Plans, then alignment as modified shall prevail and the 
alignment on the Growth Centre and Peripheral Plans shall be treated as stand modified to that 
effect. The area release due to such deviation shall be considered as included in adjoining zone. 


vii) All existing roads which are shown or not on the said Growth Centre and peripheral plan , 
shall be treated as an existing road . 


viii) If any non -confirming use existing prior to date of notification because of the activity existed 
there-on , such lands shallbedeemed to have been shown in the adjoining predominant zone after 
such activity ceases to exist and thereupon , the development shall be permissible as per the adjoining 
predominant zone . 


ix ) The layout already approved /development permission already granted in NDZIAgricultural 
zone and which are valid as per the provisions of DCPR shall be entitled for development subject 
to use and FSI as per earlier permission .However , there is no bar to take revised permission under 
these regulations. 


N.R. Shende, 
Director of Town Planning 
Maharashtra State , Pune . 


१०९ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २६-१ , २०१ ९ : पौष ५-११, शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


NOTIFICATION 


Government ofMaharashtra 
Director of Town Planning, 
Maharashtra State ,Pune 

Date : 13/12/2019 
Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 . 


No-DTP /RPparbhani/Growth Center / TPV -5 / 
6141.- Whereas , in exercise of the powers conferred 
by sub -section (1 ) of section 15 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as " the said Act " ) and rule 7 of the 
Maharashtra Regional Planning Board Rules, 1967 
(hereinafter referred to as “ the said Rule” ) and all other 
powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra has sanctioned final Regional Plan of 
Parbhani Region vide Notification No.TPS.1816 / 
994 /RP /CR -516 / 16 /UD - 13 , dated 01.01.2018 
(hereinafter referred to as the said Notification ” ); 

And whereas, as permodification No.M - 22 of 
the said Notification , (hereinafter referred to as the 
said Modification ” ) the Designated and Proposed 
Growth Centres mention in the respective Regional Plan 
report for which the detail planning proposals are to be 
prepared is sanctioned as submitted by the respective 
Regional Planning Board ; 

And whereas, as per the said modification of the 
said Notification , the detail planning proposals for the 
above proposed Growth Centres are to be prepared , 
published and submitted to the Director or Town 
Planning, Maharashtra State , Pune by the respective 
Regional Planning Board under the provisions of the 
said Act for final sanction . 


dated 05.04.2018 for inviting objections and 
suggestions from the general public . 

And whereas, the Regional Planning Board for 
the Parbhani Region after considering the report of the 
Regional Planning Committee appointed by it under 
sub -section ( 3 ) of section 10 of the said Act, for the 
purpose of hearing any suggestions and objections 
received in respectof the said Draft Growth Centres 
and submitted such Draft Plan together with the Report 
of the Regional Planning Committee and connected 
documents . Plans, Maps Charts and Report for 
approval to the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune under sub - section ( 1) of 
section 15 and sub -section ( 4 ) of section 16 of the 
said Act Region vide letterNo.698Dated31.08.2018 . 

And whereas, the powers in respect of sanctions 
to the said Growth Centres Plans under Section 15 ( 1) 
and 15 (2 ) of the said Act are delegated to Director of 
Town Planning , Maharashtra State , Pune vide 
GovernmentNotification No.TPS - 1816 /994 /CR -516 / 
16 /Delegation of Powers / UD - 13 ,dated 01.01.2018 . 

And whereas the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune considers it expedient to 
approve the said Draft Growth Centres Plans as 
submitted by the Regional Planning Board for the said 
Region with certain Modifications , specified in 
Annexure - A appended hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of section 15 of the said 
Act and the said Rule and all other powers enabling it 
in that behalf, the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Punehereby; 

(a ) Accord sanctions to the said Draft Growth 
Centres Plans for the said ParbhaniRegion as submitted 
with certain Modifications as specified in Annexure - A 
appended hereto . This shall be a part of final Regional 
Plan of Parbhani Region . 

(b ) Fixes the date after 60 days from the 
publication of this Notification in the Maharashtra 
GovernmentGazette to be the date on which the said 
Notification shall come into force . This Notification shall 
also be published on the website of Directorate of 
Town Planning, (www.dtp.maharashtra.gov.in ) 


And whereas , in the said sanctioned Parbhani 
Regional Plan , 2 designated Growth Centres i.e. Bori 
and Waloor are sanctioned ; (hereinafter referred to as 
the said growth centres); 

And whereas, the Regional Planning Board for 
the Parbhani Region after carrying out the necessary 
surveys and preparing the existing- land -use Map of 
the said Growth Centres published a Draft Plan of the 
said Growth Centres in accordance with provisions of 
sub - section ( 1 ) of section 16 of the said Act, and a 
notice to that effect was published in theMaharashtra 
Government Gazette Aurangabad Division Supplement 


N.R. Shende, 
Director of Town Planning 
Maharashtra State , Pune . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २६-१ , २०१ ९ : पौष ५-११ , शके १९ ४१ , १० ९ ५ 


Schedule - A 


Part I - Decision on Modifications Proposed by Regional Planning Board 


Regional Plan Parbhani 


Accompaniment to the Notification number DTP /RPParbhani/ 
Growth Center / TPV - 5 /6141 


Date : 13/12/2019 . 


Sr. 
No. 


Modifications Proposed by Regional 

Planning Board 


Modifications Sanctioned by Director of 
Town Planning ,Maharashtra State, Pune U /s 

15 / (2 ) of MRTPAct , 1966 


1 


2 


3 


1 


BoriGrowth Centre 

M -1 - Area ofGatNo.3 , 4 , 144 ( pt), 145 , 
146 , 147 , 148 , 149, 173 , 177 (pt) of Village 
Bori is to be deleted from “ Agricultural Zone" 
& to be included in “ Residential Zone" 
as shown on plan . 


SM - 1 Proposed modification made by Regional 
Planning Board is sanctioned partly as shown on plan . 

i) Area from Gat No.3 & 4 along with Gat No.2 
pt, 5 , 19 pt,61 pt, 62 pt, 66 , 67 pt, 68 pt is deleted 
fromAgriculturalZone and land thereunder is included 
in ResidentialZone as shown on plan . 

ii ) Remaining area from Gat No.144 (pt), 145 , 146 , 
147 , 148, 149 , 173 , 177 ( pt) of Village Bori is retained 
in Agricultural Zone as shown on plan . 


2 


Bori Growth Centre 

M - 2 - New 30m , wide road to the east of 
Jintur- Parbhni road from Gat No.438 to Gat 
No.68 upto southern boundary of village Bori 
(i.e. up to Gat No. 177) is to be proposed as 
shown on plan . 


SM -2 Proposed modification made by Regional 
Planning Board is sanctioned as shown on submitted 
plan . 


Part II -Modificationsmade by Director of Town Planning Maharashtra State Pune 


BoriGrowth Center, Tal- Jintur, Dist- Parbhani 


SM - 03 


North -South 18 mtr . Wide new road is proposed from Gat No. 238 to Gat No.219 as shown 
on plan . 


SM -04 


East-West 24 mtr. Wide new road is proposed in Gat No. 164 and 168 as shown on plan . 


Waloor Growth Center, Tal- Selu , Dist- Parbhani 


SM - 05 


The Residential zone proposed in Gat No.293, 294 pt, 315 pt, 326 pt, 328 pt, 329 pt is deleted 
and land thereunder is included in AgriculturalZone as shown on plan . 


SM - 06 


OtherModifications 
i) The schedule B of the GovernmentNotification No. TPS- 1816 /994 /CR -516 / 16 /UD - 13 , 

dated 01.01.2018 sanctioning the said final Regional Plan along with 


१०९ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २६-१ , २०१९ : पौष ५-११ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


modification sanctioned thereafter will be applicable to the Growth Centre Plansmutatis-mutandis 
except Modification No M7 (d ). 


ii ) ResidentialZone is sanctioned as Residential Zone with payment of premium - The 
residential and other development as per sanctioned DCPR videnotification dated 21.11.2013 
as amended from time to time for Residential zone shall be permissible in this zone. 


Development permission , in this zone shall be granted on payment of premium of the 
totalarea of land under development permission . Such premium shall be calculated considering 
15 % rate of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year granting such 
development permission (without considering the guidelines therein ). Such premium shall be deposited 
in the concerned Authority /Branch Office of the Town PlanningDepartment for crediting the same 
into theGovernment Treasury. Such premium charges shall be recovered at the time of tentative 
approval of the Development permission . However, such premium may bemodified by Government 
orDirector of Town Planning as and when required . 


Provided that while granting development permission , where more than 50 % of area of the 
Survey Number/GatNumber is covered within the proposed residential zone then the remaining 
whole of such Survey number/Gat number situated in Agricultural/N . D.Zone within one ownership 
shall be considered for development on paymentof premium as above . 


Provided also that for the areas which are converted into Municipal Councils / Nagar Panchayats 
within the Regional Plan (under the provision of Maharashtra Municipal Council, Nagar panchayat 
and Industrial Township Act, 1965 ), such premium shall be calculated considering 5 % rate of the 
said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year while granting such residential 
development (withoutconsidering the guidelines therein ).Out ofthis premium , 50 % premium shall 
be deposited with the concerned Planning Authority and remaining 50 % shall be deposited in the 
local branch office of Town Planning . 


iii ) The width of classified Road shall be considered while grantingdevelopmentpermission as 
mention in Modification No.M - 11 of Notification No.TPS - 1816 / 994 /CR -516 / 16 /UD - 13 , dated 
01.01.2018 whether shown on said Growth centre and Peripheral Plans or not. All the proposed 
width of roadsmentioned in Modification No. 11 shall be earmarked on Growth centre and Peripheral 
Plans, if not already earmarked . 


iv ) All village / shiv roads whether shown or not shown on the plan are widen to 15.00 mtr . 
equally on both sides from centre line of the existing road . 


v ) The proposed Regional Plan roadsand proposed roads in this plan shall be handed over free 
from all encumbrances to the satisfaction ofAuthority orCollector in lieu ofFSI thereof, at the time 
of developmentpermission / layout u /s 18 ofMRTPAct, 1966. Such 100 % FSI on land so surrender 
to the Authority/Collector may be utilised on remaining plot either on Prorate basis on all plots or 
on certain ploton which landowner desires. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर/ जानेवारी २६-१ , २०१९ : पौष ५-११ , शके १ ९ ४१ , १० ९ ७ 


vi) Atthe timeof implementation if the alignmentofclassified road varies from the alignment 
shown on the Growth Centre Plans,then alignment as modified shall prevail and the alignment on 
the Growth Centre Plans shallbe treated as stand modified to that effect. The area release due to 
such deviation shall be considered as included in adjoining zone . 


vii) All existing roads which are shown or not on the said Growth Centre plan , shall be treated as 
an existing road . 


viii ) If any non -confirming use existing prior to date of notification because of the activity existed 
there -on , such lands shall be deemed to have been shown in the adjoining predominant zone after 
such activity ceases to exist and thereupon , the development shall be permissible as per the adjoining 
predominantzone . 


ix ) The layout already approved/development permission already granted in NDZ /Agricultural 
zone and which are valid as per the provisions of DCPR shall be entitled for developmentsubject 
to use and FSI as per earlier permission . However, there is no bar to take revised permission under 
these regulations . 


N.R. Shende, 
Director of Town Planning 
Maharashtra State , Pune . 


१० 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित नुकसान भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ 
क्र . २०१९/ उपवि/ भूसं / वळंकी/सिआर -०५.- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन 
पुनर्वसाहत करतांना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचाहक्क अधिनियम -२०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या कलम ३ खंड 
( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकिर्ण 
१ ९/२०१४ / प्र.क्र .७७/ अ- दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त अधिसचुना असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसुचीत 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३) च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
पाचशे हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल त्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्य 
संदर्भात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसुची एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन (यापुढेजिचा निर्देश उक्त 
जमीन असा करण्यात आलेला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत 
जोडलेल्या अनुसुची दोन मध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीअन्वये 
याद्वारे असे अधिसुचीत करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्या अर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसुचीत 
तिनमये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण या सोबत जोडलेल्या 
अनुसुची चार मध्ये दिलेली आहेत . 

ज्या अर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या 
अनुसुचीमध्ये तपशिल नमुद करावा) 

त्याअर्थी, आता असे घोषीत करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम चार अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील 
कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही . परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे 
लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीनुसार प्रवर्तनातुन 
सुट देता येईल. 


१०९ ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २६-१ , २०१९ : पौष ५-११ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसुची दोन 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडुन भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१३ 
( यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त नियम नियम असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्य 
अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- लेंडी प्रधान प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या मौ . 

वळंकी, 
ता .मुखेड , जि . नांदेड या गावाचे पुनर्वसनासाठी भूसंपादन 

समाजाला मिळणारे लाभ 

अनुसूची तिन 
बाधित व्यक्तीची विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणांचा सारांश लागु नाही . 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्य खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्याची उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन तथा 
उपविभागीय अधिकारी देगलुर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसुची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गाव : मौ . वळंकी ता . मुखेड , जि . नांदेड 


टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन तथा 
उपविभागीय अधिकारी देगलुर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अ.क्र . भूमापन किंवा गट क्र . 


अंदाजित क्षेत्र ( हे.आर मध्ये ) 
२०.२५ हे . आर 


दिनांक : २ ९ / ११/ २०१ ९ . 
ठिकाणः देगलूर 


१ 


१३३ , १४७ , १४८ , १४ ९ , 


१५० , १५१, १६० , १६१ , 


उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन तथा 
उपविभागीय अधिकारी देगलुर 


१६२, १६३ 


एकुण 


२०.२५ हे . आर 


११ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


१९ ६२ मधिल नियम ६६ (३) यास अनुसरून मी , उदय चौधरी, जिल्हाधिकारी 
औरंगाबाद , पंचायत समिती निर्वाचण गण क्र . १२१ - पिंपळवाडी ( पिं .) ता . 
पैठण जिल्हा औरंगाबाद ची दिनांक १२/ १२/ २०१ ९ रोजी झालेल्या पोट 
निवडणूकीत निवडून आलेल्या पंचायत समिती सदस्याचे नाव निम्नलिखित 
नमुन्यात दिनांक १७/ १२/ २०१९ रोजी प्रसिद्ध करीत आहे . 


क्रमांक २०१९ / सा.प्र.जि.प.पं.स./ १२१-पिंपळवाडी ( पि .) पैठण/ कावि 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( मतदार विभाग आणि निवडणूक घेणे) नियम , 


अ.क्र . 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 


कायमचा पत्ता 


सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या 
निवडणूक विभाग क्रमांक व नाव 


१ . 


थोटे विशाल विठ्ठलराव 


मु . 


१२१ 


पिंपळवाडी ( पि .) 


पो .पिंपळवाडी ( पि ) , 
ता . पैठण जि . औरंगाबाद . 
पिनकोड -४३११४८ 


उदय चौधरी 


जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २६-१ , २०१ ९ : पौष ५-११ , शके १९ ४१ , 


१० ९९ 


१२ 
उपविभागीय अधिकारी तथा 

भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 
भुसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व 
स्थानांतरण , पुनःस्थापना आणि पुर्नवसन अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक २०१ ९ / उविअतभूसंअ/ भूसं / सीइआर-१/ २०१८ , ज्याअर्थी, 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम 
३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र.संकिर्ण ११/ २०१४ /प्र.क्र .७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी डॉ . ज्ञानोबा बाणापुरे, उप विभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी औरंगाबाद ( अधिसूचना काढण्यापूर्वी येथे अधिका 
याचे नाव व पत्ता नमूद करावा ) यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


गाव : सिरसमाळ 


तालुका : औरंगाबाद 


जिल्हा : औरंगाबाद 


: 


| अनु.क्र . गट क्रमांक 
१ 

११० 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टर ) 

०.८० 


येईल ; 


२ 


११२ 


१.८० 


एकुण : 


२.६० 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण . 
प्रकल्पाचे नाव 

: - गाव तलाव सिरसमाळ, ता.औरंगाबाद . 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : - गाव तलाव सिरसमाळ , ता.औरंगाबाद . 
समाजाला मिळणारे लाभ :- पाणी साठवण व पाणी पुरवठा . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, 
औरंगाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याच्या निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन " 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याव्दारे असे अधिसूचित 
करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिक - यांकडुन भरपाई दिली जाणार नाही. 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 
१३.०३.२०१५ व २६.०४.२०१८ अनुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण II व 
III मधील तरतुदी लागु करण्यापासून सुट प्राप्त . 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 
क . ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील . 
टिप - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी औरंगाबाद यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : ०३/१२/ २०१ ९ 
ठिकाण : औरंगाबाद . 


डॉ . ज्ञानोबा बानापुरे , 
उप विभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , औरंगाबाद . 


११०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर / जानेवारी २६-१, २०१९ : पौष ५-११ , शके १९ ४१ , 


भाग १ - पुरवणी 


१३ 


अंदाजित क्षेत्र 


जिल्हाधिकारी यांजकडुन 


अ.क्र . 


क्षेत्र हे.आर मध्ये 


भूमापन किंवा गट क्र . 

२८१ 


१ 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 


०.०३ 
०.०४ 


२ 


२७८ 


३ 


२७७ 


०.०५ 
०.२७ 


४ 


२७५ 
२७३ 


५ 


०.२७ 


६ 


२८३ 


०.०१ 


७ 


०.०३ 


८ 


२७ ९ 
३ ९९ 
३ ९ ८ 


०.१५ 


९ 


०.१७ 


जा.क्र . २०१६/म -२ / भू.सं/ एलएनक्यु/ उविअभो/प्र.क्र .०३.- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे .) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , अधिसुचना, क्रमांक २७ 
दिनांक २०-२६ डिसेंबर , २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे . 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी 
अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग भोकर विभागाच्या खर्चाने करण्याची 
आवश्यकता आहे . 


१० 


३ ९ ७ 


०.० ९ 


११ 


४१ ९ 


०.१४ 


१२ 


०.०४ 


४१ ९ 
४२० 


१३ 


०.०२ 


१४ 


४२१ 


०.०२ 


१५ 


०.०१ 


४२३ 
४२४ 


१६ 


०.०२ 


१७ 


४१८ 


०.०३ 


१८ 


४०१ 


०.०५ 


१ ९ 


०.०५ 


आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 


४०० 
एकूण संपादित क्षेत्र 


१.४ ९ 


आणि ज्याआर्थी, आनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव भोकर , बटाळा, रेणापुर , 
दिवशी 

बु.ता. भोकर जि . नांदेड या रस्त्यासाठी 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव भोकर , बटाळा, 
रेणापुर, दिवशी बु.ता. भोकर जि . नांदेड या रस्त्यासाठी 
समाजाला होणारे लाभः- दळणवळणासाठी 

अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचेवर्णन 
मौजे . दिवशी बु.ता. भोकर जि . नांदेड 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय आधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 
भोकर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


लागु नाही. 


अनुसूची चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


लागु नाही . 


अनुसूची एक 


टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचेनिरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, यांचे कार्यालयात करता येईल . 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव मौ . दिवशी बु. तालुका भोकर जिल्हा नांदेड 


दिनांक :- ०६/ १२/ २०१९ 
ठिकाण: नांदेड 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . E PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


